मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
(DPC) अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१०७/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०३ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१) झासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

४) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८मे, 
२०२२. 

५) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ ५८/२०२३, दिनांक ४ जानेवारी, २०२३. 


७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ १०५ /२०२३, दिनांक ०६ जानेवारी, २०२३. 


& 


मुख्य अभियंता GAIA), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ ३३४ /२०२३, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१०७/बांधकाम-४ 


अ. पॅकेज तालुका रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
क्र क्रमांक (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
लक्ष) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
En DPC- रा.मा म.. -६१ ते किकी रस्ता १.८९० १४८.१८ ११.१५ 
नांदेड NDD- 
2 (l)-09 प्रजिमा-८४ ते नाळेश्वरढोकी- रस्ता २.००० १५९.०३ ११.८० 
३ राममा-६३ ते रामपूरथडी रस्ता १.४४० ९७.४० ८.०४ 
४ बिलोली राममा-१६१ ते कामरसपल्ली रस्ता १.८०० १२३.६० ८.०१ 
षु DPC- | राममा-१६१ते केरुर रस्ता १.००० ७६.९० ४.९९ 
NDD- 'युलिना 32 ( घुंगराळा) ते सावरखेडा 
रि — (\l)-02 ऱ्या २.४०० १७६.८४ ९.८८ 
नायगाव रस्ता 
देगलूर राममा २६८ ते अल्लापूरतड्खेल तांडा- 
9 % रस्ता गी eS 2.440 928.4 १०.६७ 
रस्ता 
८ प्रजिमा १०० ते देळुख (बु) ते कोंढा रस्ता | २.६०० २२७.५९ १४.८० 
अर्धापूर प्रजिमा २५ ते गणपूर -सांगावी खडकी 
९ | अर्धापूर es srs 2.420 | 209.98 93.08 
गा रस्ता 
बोरगाव तालुका सीमा ते खैरगाव (बु) 
१० NDD- का १.८५० १७५.६२ ११.४३ 
(l)-03 रस्ता 
इजिमा-५७ ते पिपळकौठागोपाळवाडी- 
p93 | १ रस्ता २.६२० २३०.५८ १६.२८ 
म त रस्ता 
- 3 प्रजिमा -८३ ते रोहीपिपळगाव ते लावा sage aa 
वसंतवाडी ते रामा -२६१ रस्ता । । | 
‘5 मुदखेड रामा-२२२ ते तोरणा तांडा (बारड तांडा) वा ieee see 
पु DPC- Wea न न न 
१४ NDD- । इजिमा-६० ते लामकानी ते बेंबर रस्ता २.०५० १४६.९६ ९.६२ 
॥)-०४ 
१५ भोकर (॥ राममा-६१ ते नागापूर रस्ता १.३२० ११०.४६ ६.४७ 
१६ राममा-१६१ ते चिंचाळा 28 रस्ता २.२०० १९७.७२ १०.९० 
एकुण १६ कामे ३२.९३० | २५८५.४६ १७३.१९ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 


शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 


प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१०७/बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


i) 


iD 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत YAS करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा 
अझाप्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फळकाची तरतुद 


केलेली असावी. 


४) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण/ 


रक्‍्कम/दर पृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तर दायित्व असणार नाही. 


५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 


कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 


vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 
vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 


संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 


०२. 


१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद करण्याबाबत खातर जमा करावी. याबाबतची 
सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च“मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग३३७, रस्त्यांची बांधकामे(०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ 4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१०७/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/.॥६॥089॥॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१२५५१५८३२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.03 17:14:46 
+05'30' 
(प्र.वि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, नांदेड . 
५ खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 


औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा नांदेड. 
१०) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, नांदेड. 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


